६२ वी महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धा, 
अंतिम फेरी व २० वी महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य 
स्पर्धा, अंतिम फेरी स्पर्धा आयोजनावरील 
खर्चास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. हौनास्प ४९२४/प्र.क्र.१२३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ५ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :-१. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.रानास्प 
/८६१६/प्र.क्र.९१/सां.का.४, दि.९ जानेवारी,२०१७. 
२. सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं./ 
२६८५, दिनांक १६ मे, २०२४. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील लहान मुलांमध्ये नाट्यचळवळीची भावना निर्माण व्हावी व 
त्यानुषंगाने त्यांच्यातील कलाकाराला व्यासपीठ मिळण्यासाठी शासनाकडून बालनाट्य 
स्पर्धाचे आयोजन केले जाते. त्यानुषंगाने, सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील ६२ वी 
महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी चंद्रपूर येथे दिनांक २० फेब्रुवारी, 
२०२४ ते १२ मार्च, २०२४ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेली होती. तसेच, २० व्या 
महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी बीड येथे दिनांक ५ मार्च, २०२४ ते १० मार्च, 
२०२४ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेली होती. तथापि, सदर स्पर्धेवरील देयके 
तांत्रिक कारणास्तव अदा करणे प्रलंबित असल्यामुळे सदर प्रयोजनार्थ खर्चाची रक्‍कम अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

६२ वी महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी चंद्रपूर व २० 
व्या महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी बीड येथील स्पर्धावरील आयोजनासाठी 
झालेला एकूण खर्च रुपये ९०,७४,१११/- ( रुपये नव्वद लाख चौऱ्याहत्तर हजार एकशे 
अकरा फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. स्पर्धा रक्‍कम 
बि डा ६२ वी हौशी मराठी नाट्य स्पर्धा, अंतिम फेरी ६०,४६,७११/- 
२ | 20d} बालनाट्य स्पर्धा, अंतिम फेरी ३०,२७,४००/- 
एकूण रुपये | ९०,७४,१११/- 


०२. सदर खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व 
संस्कृती यांचे प्रचालन, (०२) (०१) राज्य नृत्य, नाटय, तमाझा व संगीत महोत्सव, (२२०५ 
१४९२) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 
आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः हौनास्प ४९२४/प्र.क्र.१२३/सां.का.४ 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.८०/ 
अर्थ-३, दिनांक २५ जुले, २०२४ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनोौ.सं.क्र.५७०/२०२४/व्यय-१५, दिनांक 
२३ ऑगस्ट, २०२४ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०९०५१७५३२४४३२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार ]देशानुस रर व नांवाने ; 
GO Pp | C H A N D व DEAR MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 


2.5.4.20=2f36b641 2b2bad225b8d078a7f80eed5b7d004f91 7946ac3d5ff416a 
9473d48, postalCode=400032, st: 


PANDURANG CHAVAN यच 
(गोपीचंद पांडुरंग चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला 
मजला, एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवड नस्ती, सां.का.४ 


Cc AW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


